विनंती बदल्या. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 

सहायक अभियंता श्रेणी-२ / शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य /यांत्रिकी), 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (५) अन्वये सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या अधिपत्याखालील सहायक अभियंता श्रेणी-२ / शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य 


/यांत्रिकी)/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व प्रयोगशाळा सहाय्यक यांच्या बदल्या त्यांनी केलेल्या 


विनंतीनुसार/ प्रशासकीय कारणास्तव/मध्यावधी/मुदतपूर्व बदल्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ " प्रमाणे 


करण्यात येत आहेत. 


२. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे. परिशिष्ट "अ " मधील ज्या अभियंत्यांना सविस्तर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे 


त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच ज्या अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत 


पदस्थापना दर्शविण्यात आळी आहे अशा अभियंत्यांच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेश संबंधित अधिक्षक अभियंता 


यांनी निर्गमित करावेत आणि ज्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात 


आली आहे, त्या अभियंत्यांचे सविस्तर नियुक्तीचे आदेश संबंधित मुख्य अभियंता यांनी निर्गमित करावेत. मुख्य 


अभियंता/अधिक्षक अभियंता संबंधित अभियंत्यांचे रूजू अहवाळ शासनास सादर करावेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०८१५०३३६०९१८ असा आहे.हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ar 
rashtra, ou=Public Works Dept., 


i ruti 
DN: c=IN, 13113 
e 
S h | Uu t | S T 0 ४3 S ka | 2.5.4.209004143297775809803176614९2925717' 2c66bbd0607d78190d1 
481 fds 


INumber=0802ff350e58441377c557550f9614927ef1ba52928bd81 1a654aa6 


श्रुती ake) 5:44:54 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० 009, 
मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सचिव((रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 

८. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कोकण भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४. 

९. संबंधित अभियंता यांना संबंधित अधिक्षक अभियंता यांचेमार्फत, 

१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर, 

११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 

१२. अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४. 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


शासन आदेश क्र. बदली-२०१८/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, दि.०८ मार्च, २०१९ च्या सोबतचे परिशिष्ट "sr 


अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 

tear | २ ३ 1 ae 4 
= श्रीम.तेजश्री carga, | सा.बां.विभाग, नंदूरबार सा.बां. विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे | रिक्‍त 
स.अ.श्रेणी-२ मुख्यालयी. पदावर 

२ | श्रीम.यश्ञा सुरेश सा.बां.विभाग (उत्तर), नांदेड ।सा.बां.मंडळ, अमरावती Rad 
सरोदे , स.अ.श्रेणी-२ अंतर्गत सा.बां.उपविभाग पदावर 

क्र.२,अमरावती. 

३ | श्रीम. गंगुबाई भाऊ = | सा.बां.उपविभाग, नांदेड सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत | रिक्‍त 
धिंदळे, नाशिक मुख्यालयी. पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ 

४ | श्रीम.सुप्रिया नामदेव | सा.बां.विभाग, भंडारा अंतर्गत | अधिक्षक अभियंता, रा.म. रिक्त 
डाके, सा.बां.उपविभाग क्र.४.भंडारा | मंडळ, नागपूर अंतर्गत पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ रा.म.विभाग, अमरावती . 

५ | कु.मोनिका मानकर, | सा.बां.वि., नागभिड सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत । रिक्‍त 
स.अ.श्रेणी-२ सा.बां. विभाग क्र.३ नागपूर । पदावर 

अंतर्गत सा.बां. उपविभाग 
हिंगणा. 

६ | श्री.सुहास देवराम रा.म.विभाग, औरंगाबाद अधिक्षक अभियंता, रिक्त 
सुपे, अंतर्गत रा.म.उपविभाग, रा.म.मंडळ, पुणे अंतर्गत पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ गेवराई रा.म.उपविभाग क्र.४५, 

जळगाव 

७ | श्री.सचिन दशरथ रा.म.उपविभाग क्र.४५, रा.म.विभाग, औरंगाबाद रिक्‍त 
आयतलवाड, जळगाव अंतर्गत रा.म.उपविभाग, पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ गेवराई 

८ | श्री.उमेश चुनीलाल | सा.बां.पत्तन उपविभाग, देवगड | सा.बां.मंडळ, जळगाव अंतर्गत | रिक्‍त 
बागुल, सा.बां.उपविभाग पारोळा पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ 

९  श्री.एस.बी.मोहोड, ।मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.१, । सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत । रिक्‍त 
स.अ.श्रेणी-२ दापोली जि.रत्नागिरी नागपूर मुख्यालयी. पदावर 

iy ० | श्री. प्रवीण सुभाष सा.बां.(पूर्वौ विभाग, नाशिक सा.बां.विभाग, जालना अंतर्गत | रिक्‍त 

साबळे. स.अ.श्रेणी-२ | अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, जाफ्राबाद । पदावर 
सा.बां.उपविभाग,मनमाड 

षि १ | श्री.अजित लांडगे, | सा.बां.मंडळ, जळगांव अंतर्गत | सा.बां. पत्तन उपविभाग, रिक्त 

स.अ.श्रेणी-२ सा.बां.उपविभाग पारोळा, देवगड जि.सिंधुदुर्ग पदावर 


शासन Seal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ. , अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
esa | २ ३ (a 4: , ५ 
१२ | श्री.वसंत नामदेव सा.बां.विभाग, जालना अंतर्गत | सा.बा.मंडळ, नाशिक अंतर्गत =| Rad 
दराणे, स.अ. श्रेणी-२ | सा.बां. उपविभाग,जाफ्राबाद, । सा.बां.(पूर्वौ विभाग, नाशिक | पदावर 
अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग,मनमाड 
१३ | श्री.शिवरतन सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत । Raa 
सुरजलाल For, | अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, सा.बां.उपविभाग, गोंदिया पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ बीड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
पाटोदा 
१४ | श्रीम.अश्विनी अधिक्षक अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्‍त 
अजितराव पाटील, । सा.बां.मंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पुणे पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
जागतिक बँक प्रकल्प वडगांव मावळ 
विभाग,औरंगाबाद 
१५ | श्री.महेश आश्रोबा सा.बां.मंडळ,गडचिरोली सा.बां. मंडळ, अहमदनगर रिक्त 
गायके, अंतर्गत सा.बां. ars प्रकल्प | अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प | पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ विभाग, सिरोंचा अंतर्गत उपविभाग क्र.१,अहमदनगर 
सा.बां. विशेष प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१ सिरोंचा 
१६  श्री.शरद अरुण सा.बां.मंडळ,गडचिरोली सा.बां. मंडळ, धुळे अंतर्गत रिक्त 
सोनवणे , अंतर्गत सा.बां. विशोष प्रकल्प = | सा.बां. (रोहयो)विभाग, धुळे पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ विभाग, सिरोंचा अंतर्गत अंतर्गत सा.बां. (बांधकाम), 
सा.बां. विशेष प्रकल्प उपविभाग,शिरपूर 
उपविभाग क्र.१ सिरोंचा 
१७ | श्री.सुशिल विसावे, । सा.बां.उपविभाग, उल्हासनगर | सहायक संशोधन अधिकारी, । रिक्‍त 
स.अ.श्रेणी-२. दक्षता व गुण नियंत्रण, जिल्हा | पदावर 
प्रयोगशाळा, माणगाव 
१८ | कु. अश्विनी सुभाष सा.बां.(इमारती) उपविभाग, | सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
पवार, उस्मानाबाद. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. । पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ विभाग क्र.५ पुणे अंतर्गत 
सा. बां. उपविभाग, औंध. 
१९ | श्री.पंकज पंढरीनाथ | सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत । सा.बां.मंडळ, अहमदनगर रिक्त 
लेंडे, सा.बां. विभाग, भंडारा अंतर्गत | अंतर्गत पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ सा.बां.उपविभाग, साकोली 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ. | अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 

Pea | २ ३ aaa See 4 

२० | श्री.ज्ञानेश्वर पुंडलिक | सा.बां.मंडळ,गडचिरोली सा.बां. मंडळ, अकोला अंतर्गत | रिक्‍त 
थेरोकार, अंतर्गत सा.बां. विभाग, सा.बां. उपविभाग क्र.१ पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ आलापल्ली खामगांव 

२१ | श्री.जगदीडा बापू सा.बां.मंडळ,गडचिरोली सा.बां. मंडळ, नाशिक अंतर्गत | रिक्‍त 
शोवाळे, अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, सा.बां. (आदिवासी) विभाग, पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ कोरची कळवण अंतर्गत सा.बां. 

उपविभाग क्र.२, कळवण. 

२२ | श्री.महेश दत्तात्रय सा.बां.मंडळ,नागपूर अंतर्गत । सा.बां. मंडळ, प्रादेशिक विभाग | रिक्‍त 

खाडे, स.अ.श्रेणी-२ | सा.बां. विभाग क्र.२ गोंदिया । पुणे अंतर्गत सा.बां. मंडळ, पुणे । पदावर 
अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, अंतर्गत रिक्‍त पदावर. 
सडक अर्जूनी 

२३ | श्री.अजित माधव सा.बां.मंडळ,चंद्रपूर अंतर्गत | सा.बां. मंडळ, अहमदनगर रिक्त 
गायके, सा.बां. उपविभाग क्र.१ चंद्रपूर | अंतर्गत पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ 

२४ | श्री.सी.डी.तायडे, सा.बां. मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग यावल, रिक्त 
स.अ.श्रेणी-२ रा.म.उपविभाग क्र.४२, धुळे । जि.जळगांव पदावर 

(सा.बां.उपविभाग यावल, 
जि.जळगांव येथे सेवा वर्ग) 

२५ | श्री.एल.एच.नामावार, | सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत  । सा.बां.उपविभाग, देगलूर Rea 
स.अ.श्रेणी-२ सा.बां.उपविभाग, कळमनुरी पदावर 

२६ | श्री.राजेंद्र चतुराव सा.बां.उपविभाग, परतूर सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्‍त 
शिंदे, स.अ.श्रेणी-२ पदावर 

२७ | श्रीम.धनश्री संजय | सा.बां.उपविभाग क्र.२ जालना, | सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
नलवडे, जि.औरंगाबाद सा.बां.विभाग, पुणे पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ 

२८ | श्रीम.पूनम भिमसेन । अधिक्षक अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्‍त 
पवार, सा.बां.मंडळ,नांदेड अंतर्गत अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पुणे पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ सा.बां.उपविभाग, धर्माबाद अंतर्गत सा.बां. विभाग पुणे. 

२९ | श्रीम. स्वाती रामभाऊ । सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्‍त 
भोईर, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पुणे पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ सिल्लोड अंतर्गत सा.बां. विभाग पुणे. 

३० | कु.सोनम शिवाजी  । सा.बां.मंडळ,नांदेड अंतर्गत | सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे | रिक्‍त 
सावंत, सा.बां.(उत्तर)उपविभाग, अंतर्गत सा.बां.मंडळ, सातारा | पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ नांदेड अंतर्गत 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ. , अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
i a 2 3 aa Se 4 
39 | श्री.परशुराम लक्ष्मण | सा.बां.मंडळ, यवतमाळ सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर रिक्त 
नंदीवाले, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, अंतर्गत इमारत प्रकल्प पदावर 
स.अ.श्रेणी-२ पुसद अंतर्गत उपविभाग,कोल्हापूर. 
सा.बां.उपविभाग, उमरखेड. 
३२ | श्री.शशिकांत शिवाजी | सा.बां.विभाग, अमरावती सा.बां. मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
तुपे, स.अ.श्रेणी-२ अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, रिक्‍त पदावर. पदावर 
बुलढाणा. 
३३ | श्री.विक्रांत करंबळे, । सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत । सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
स.अ.श्रेणी-२ सा.बां.उपविभाग, सावली सा.बां. (इमारती ) बांधकाम पदावर 
जि.चंद्रपूर . उपविभाग क्र.३ पुणे 
३४ | श्री.वैभव राजेंद्र सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत | सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर रिक्त 
सगरे, स.अ.श्रेणी-२ | सा.बां. विभाग, गोंदिया अंतर्गत | अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पदावर 
सा.बां.उपविभाग, सडकअर्जूनी | कोल्हापूर 
३५ | श्री.टी.डी.दहीफळे, | सा.बां.उपविभाग, पेठ, जि. सा.बां.उपविभाग, कोपरगांव । Rat 
स.अ.श्रेणी-२ नाशिक पदावर 
३६ | श्री.विनोद अर्जुन सा.बां.मंडळ, रायगड अंतर्गत । सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत रिक्‍त 
वाघ, शा.अ. मार्ग प्रकल्प विभाग, महाड पदावर 
३७ | श्री.प्रशांत क.पाटील, | सा.बां.उपविभाग क्र.२, वसई | सा.बां.विशेष प्रकल्प रिक्त 
शा.अ. विभाग,आरे, गोरेंगांव,मुंबई पदावर 
अंतर्गत कृषी बांधकाम 
उपविभाग क्र.१,आरे, गोरेगांव, 
मुंबई 
३८ | श्री.संजीव गोपीचंद । सा.बां.उपविभाग (इमारती), सा.बां.मंडळ, सोलापूर Road 
जाधव, दौंड, जि.पुणे पदावर 
शा.अ. 
३९ | श्री.व्ही.एम.जगदाळे,  सा.बां.उपविभाग, खंडाळा सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
शा.अ. सा.बां.उपविभाग, हवेळी-१ | पदावर 
Yo | श्री.डी.के.राऊळ, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद सा.बां. दक्षता व गुण नियंत्रण । रिक्‍त 
शा.अ. अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, केज | उपविभाग, लातूर पदावर 
४१ | श्री.जी.एस.सुर्यवंशी, | सा.बां.उपविभाग, जळकोट, | सा.बां.उपविभाग,औसा रिक्त 
शा.अ. जि.लातूर पदावर 
४२ | श्री.यु.एम.केकाण, | सा.बां.उपविभाग क्र.१,पाथर्डी । सा.बां.उपविभाग, शेवगांव रिक्त 
शा.अ. पदावर 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ.क्र 


अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
rea | २ ३ शिका ere, षु 
४३ | श्री.अनिल मारुतीराव | अ.अ.सा.बां.मंडळ, सोलापूर । सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद रिक्त 
सोनवणे, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, अंतर्गत सा.बां. विभाग, लातूर | पदावर 
शा.अ. करमाळा क्र.१ 
४४ | श्री.सुजीत सुरवाडे, =| दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ  । संकल्प चित्र मंडळ,कोकण रिक्त 
शा.अ. जिल्हा प्रयोगशाळा, माणगांव | भवन,नवी मुंबई पदावर 
४५ | श्री.विजय दि. भेलोंडे, | रा.म.मंडळ, नागपूर अंतर्गत  । सा.बां.मंडळ, अमरावती Rea 
शा.अ. रा.म.उपविभाग, अमरावती अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र.१, | पदावर 
अमरावती 
४६ | श्री.आर.के.होनराव, | कार्यकारी अभियंता, सा.बां. | का.अ., सा.बां. मार्ग प्रकल्प रिक्त 
शा.अ. विशेष प्रकल्प विभाग,सातारा, | विभाग, पुणे अंतर्गत उप पदावर 
अभियंता, इमारत प्रकल्प 
सर्वेक्षण उपविभाग,पुणे/उप 
अभियंता, पूलटेहळणी 
उपविभाग, पुणे,उप अभियंता, 
मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.६/७, 
पुणे 
४७ | श्री.केरण डी. पवार, | सा.बां. विभाग, नाशिक अंतर्गत | सा.बां.(उत्तर) विभाग, नाशिक । रिक्‍त 
शा.अ. (आदिवासी) मार्ग प्रकल्प अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१ । पदावर 
उपविभाग, क्र.५, नाशिक दिंडोरी, 
४८  श्री.किशोर मुरलीधर । सा.बां.(यांत्रिकी) उप विभाग, सा.बां.(यांत्रिकी) अधिक्षक Rad 
पाटील, शा.अ.(यां.) ठाणे. अंतर्गत अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक पदावर 
सा.बा.विभाग,जव्हार मुख्यालय | विभाग, नाशिक मुख्यालय, 
येथे नाशिक 
४९  श्री.प्रविणकुमार ना. । सा.बां.उपविभाग, कडेगांव सा.बां.उपविभाग, जत रिक्त 
लावंड, शा.अ. पदावर 
५० | श्री.नितीन नाथु गुजरे, | सा.बां.विभाग, संगमनेर अंतर्गत | सा.बां.(आदिवासी) विभाग, रिक्‍त 
शा.अ. सा.बां. उपविभाग, अकोले धुळे अंतर्गत सा.बां. पदावर 
क्र.२, (आदिवासी) 
उपविभाग,अकोले-संगमनेर 
५१ | श्री.विक्रम माणिकराव | सा.बां.उपविभाग, जळकोट, ।सा.बां.उपविभाग,देवणी रिक्त 
सूर्यवंशी, शा.अ. जि.लातूर जि.लातूर पदावर 
५२ | श्री.कृष्णा लिबाजी | सा.बां.उपविभाग, गेवराई, सा.बां.उपविभाग, पाटोदा. रिक्त 
पानसंबळ, BST. जि.बीड पदावर 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन Seal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ. , अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
i ae | 2 3 a cee 4 
५३ | श्री.राजेंद्र भोयर, सा.बां.विभाग, वर्धा सा.बां.विभाग क्र.१ नागपूर रिक्त 

शा.अ. अंतर्गत आमदार निवास पदावर 
उपविभाग, नागपूर 

५४ | श्री.विलास सा.बां. विभाग क्र.२, गोंदिया । MA ASS, नागपूर अंतर्गत । रिक्‍त 
सात्विकराज घोगले, नागपूर मुख्यालयी पदावर 
शा.अ. 

५५ | श्री. विकास लक्ष्मण | सा.बा.(यात्रिकी) उपविभाग, सा.बां. विभाग, पुणे अंतर्गत  । Raat 
सरोदे, मुंबई अंतर्गत का.अ सहायक मुख्य अभियंता पदावर 
शा.अ. सा.बां.(मध्य), वरळी,मुंबई (यांत्रिकी) पुणे प्रादेशिक 

विभाग,पुणे. 

५६ श्रीम. प्रज्ञा तानाजी | छत्रपती शिवाजी महाराज सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत | रिक्‍त 
ढिगारे, स्मारक प्रकल्प विभाग, कफ  । सा.बां. उपविभाग, कराड पदावर 
क.अ. परेड, मुंबई. 

५७ | श्रीम.उज्वला सा.बां.प्रा.वेभाग, अमरावती । सा.बां.विभाग, गडविरोळी रिक्त 
केवळराम निंबेकर, | अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पदावर 
क.अ. यवतमाळ 

५८ | श्रीम.प्राची वासुदेव । सा.बां.मंडळ,अमरावती अंतर्गत | सा.बां.प्रादेशिक विभाग, रिक्त 
तामताडगे, सा.बां.विभाग, अचलपूर कोकण अंतर्गत सा.बां. पदावर 
क.अ. उपविभाग, पेण 

५९ | श्री.सागर सुनील सा.बां.मंडळ, यवतमाळ सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्‍त 
बोडके, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग अंतर्गत सा.बां. मंडळ, पुणे पदावर 
क.अ. क्र.१,यवतमाळ 

६० | श्री.निलेश दत्तात्रय «| सा.बां.उपविभाग क्र.१, येवला । सा.बां.उपविभाग क्र.२, रिक्त 
मेटकर, त्र्यंबकेश्वर पदावर 
क.अ. 

६१ | श्री. विशाल Wert | रा.म, उपविभाग, संगमनेर, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
गुजर, सा.बां.विभाग, (दक्षिण) पुणे पदावर 
क.अ. येथील सा.बां.उपविभाग, भोर 

६२ | श्रीम.योगिता गोकुळ | सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत । सा.बां. प्रादेशिक रिक्त 
बोरसे, सा.बां.विभाग, मालेगांव विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत पदावर 
क.अ. सा.बां. विभाग,जालना 

६३ | श्रीम. प्राजक्ता सा.बां.मंडळ, यवतमाळ सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्‍त 
ठाणसिंग पठ्ठे, क.अ. | अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, | अंतर्गत सा.बां. मंडळ, पुणे पदावर 


सा.बां. विभाग,यवतमाळ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ.क. अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
1१ | २ ३ शाक काया षु 

६४ | श्री.एस.ए.पांढरे, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर सा.बां.उपविभाग, रिक्त 

क.अ. अंतर्गत सा.बां.(प) विभाग, कवठेमहंकाळ पदावर 
सांगली अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, शिराळा. 

६५ | श्री.आकाठा एस.मोरे, | सा.बां.मार्ग प्रकल्प रा.म.विभाग,अमरावती Raa 
क.अ. विभाग,अमरावती आता पदावर 

रा.म.विभाग,अमरावती 

६६ | श्री.संतोष पाटील, | रा.म.उपविभाग, आलापल्ली  । सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्‍त 
क.अ. जि.गडचिरोली, सा.बां.(इमारती) बांधकाम पदावर 

उपविभाग क्र.२, पुणे 

६७ | श्री.भरत सुभाष घुगे, | रा.म. विभाग, अकोला सा.बां.विभाग, जळगांव रिक्त 
क.अ. पदावर 

६८ | श्री.संदीप चंद्रकांत | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय | सा.बां. मंडळ नाशिक Raa 
अष्टेकर, महामार्ग, सा.बां. विभाग, पदावर 
क.अ. रत्नागिरी 

६९ | श्री.एन.बी.मुंडे, रा.म. विभाग, नाशिक अंतर्गत । रा.म.उपविभाग, औरंगाबाद । रिक्‍त 
क.अ. रा.म.उपविभाग, पाथर्डी, पदावर 

७० | श्री.कल्पेश पूनमचंद । सा.बां.उपविभाग,पालघर-२. | सा.बां.उपविभाग क्र.१, ठाणे । रिक्‍त 
पाटील, क.अ. पदावर 

७१ | श्री.विकास अरविंद | उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत | रिक्‍त 
देसाई, अंधेरी सा.बां.उपविभाग क्र.१, पदावर 
क.अ. रत्तागिरी 

७२ | श्री.ज्ञानेश्वर सा.बां.उपविभाग, नेर सा.बां.उपविभाग, अमरावती । रिक्‍त 
वि.माहुरकर, जि.यवतमाळ पदावर 
क.अ. 

७३ | श्री.संदेशा हरिदास सा.बां.मंडळ, यवतमाळ सा.बां.मंडळ,अमरावती Raa 
भालेकर, अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पदावर 
क.अ. मारेगाव 

७४ | श्री.रणजित अभिमन्यू | रत्नागिरी पत्तन विभाग, सा.बां.विभाग, मुंबई रिक्त 
दाईंगडे, क.अ. रत्नागिरी अंतर्गत सहाय्यक पदावर 

पत्तन अभियंता, पत्तन 
उपविभाग, दापोली 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ. , अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 

ia | 2 3 a 00“. 4 

७५ | श्री.विनोद एकनाथ । सा.बां.विभाग क्र.१,ठाणे सा.बां. प्रा.विभाग, नाशिक रिक्त 
गंभिरे, क.अ. अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.३, | अंतर्गत सा.बां.(उत्तर) विभाग, । पदावर 

ठाणे नाशिक अंतर्गत 

७६ | कु.योगिता विष्णू जा.बक प्रकल्प विभाग, रा.म.मंडळ,मुंबई अंतर्गत, रिक्त 
पिंताबरे, अकोला रा.म. उपविभाग, मुरबाड पदावर 
क.अ. जि.ठाणे. 

७७  श्री.ए.एस.पठाण, सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत । कार्यकारी अभियंता, सा.बां. । रिक्त 
क.अ. सा.बां.विभाग क्र.१, गोंदिया । विभाग क्र.१ गोंदिया . पदावर 

७८ | श्री.राकेश लालू कार्यकारी अभियंता, सा.बां. मंडळ, नाशिक अंतर्गत | Rea 
शेलार, क.अ. सा.बां.विशेष प्रकल्प विभाग, । सा.बां. उपविभाग, मालेगांव. । पदावर 

चेंबूर, मुंबई. 

७९ | श्री.साईप्रसाद दि.  ।रा.म.मंडळ, नागपूर अंतर्गत  । सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
मुनगिलवार, रा.म. विभाग अकोला अंतर्गत । सा.बां. उपविभाग, पुणे पदावर 
क.अ. उपविभाग, वाशिम 

८० | श्री.अलगोंडा पाटील, | सा.बां. उपविभाग क्र.१ सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे । रिक्त 
क.अ. सावंतवाडी अंतर्गत सा.बां. मंडळ, पदावर 

कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां. 
विभाग मिरज 

८१ | श्रीम.पूजा रंगराव सा.बां.विभाग, नाशिक अंतर्गत | सा.बां.परिमंडळ, पुणे अंतर्गत । Raat 
देसाई , सा.बां.उपविभाग क्र.२ सा.बां.विभाग कोल्हापूर पदावर 
क.अ. इगतपूरी, 

८२ | श्री.आकाडशा ए. कचरे, | सा.बां.उपविभाग,सिल्लोड सा.बां.विभाग,अमरावती रिक्त 
क.अ. जि.औरंगाबाद, अंतर्गत सा.बां. पदावर 

उपविभाग,वरुड. 

८३ | श्री.प्रकाश पंडीत सा.बां.उपविभाग, परतूर, जि. । सा.बां. प्रादेशिक विभाग, Rea 
चौधरी, जालना नाशिक अंतर्गत सा.बां.मंडळ, | पदावर 
क.अ. नाशिक अंतर्गत सा.बां. विभाग 

कळवण 

८४ | श्री.कृष्णा सुभाष सा.बां.विभाग अमरावती सा.बां.विशेष प्रकल्प रिक्‍त 

पांडव, क.अ. अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, विभाग,आरे गोरेगांव , मुंबई  । पदावर 


वरुड. 


अंतर्गत उपविभाग क्र.१ रस्ते 
शाखा (कृषी बांधकाम 
उपविभाग क्र.१.) 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.२५६/सेवा-३, 


अ.क. अभियंत्यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण शेरा 
1१ | २ ३ शिका आवा षु 
८५ | श्री.मेथुन गोविद सा.बां.मंडळ,अमरावती अंतर्गत | सा.बां. विभाग, मुंबई अंतर्गत  । रिक्‍त 

सासे, क.अ. सा.बां.उपविभाग, अंजनगाव पदावर 
सुर्जी येथे 
८६ | श्री.डी.बी.शिणगारे, । सा.बां.उपविभाग, करकंब सा.बां.विभाग, सांगली अंतर्गत | रिक्‍त 
क.अ. सा.बां. उपविभाग, शिराळा पदावर 
अथवा सा.बां.उपविभाग, 
इस्लामपूर. 
८७ | श्री.डी.टी.आकरे, सा.बा.उपविभाग, मालेगांव सा.बां.उपविभाग, मंगरुळपीर | Rat 
क.अ. जि.वाशिम जि.वाशिम पदावर 
८८ | कु.तेजल अशोक सा.बां.उपविभाग क्र.३, आर्वी, | सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई | Rat 
चव्हाण, क.अ. चंद्रपूर अंतर्गत इलाखा शहर पदावर 
८९ | Meat मुरलीधर  । सा.बां. मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां.विभाग, क्र.३, नागपूर । रिक्‍त 
देशमुख, सा.बां. (उत्तर) विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पदावर 
स्था.अ.स. अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, उमरेड. 
वडगांव मावळ 
९० | श्री.निलेशा रविंद्र सा.बां.उपविभाग, खंडाळा, सा.बां.परिमंडळ, औरंगाबाद |। रिक्‍त 
बसवे, स्था.अ.स. जि.सातारा अंतर्गत औरंगाबाद येथे पदावर 
९१ | कु.स्वाती राजेंद्र सा.बां.विभाग, क्र.३, नागपूर | सा.बां. मंडळ, पुणे अंतर्गत रिक्त 
पाटील, स्था.अ.स. । अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, सा.बां. (उत्तर) विभाग, पुणे पदावर 
उमरेड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
वडगांव मावळ. 
९२ | श्री.राहुल VARTA, | दक्षता व गुणनियंत्रण (सा.बां) | सा.बां.प्रादेशिक प्रयोगशाळा, =| रिक्‍त 
प्रयोगशाळा सहाय्यक | ता.माणगांव जि.रायगड. तुर्भे, नवी मुंबई. पदावर 


सर येर os येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर ok येर येर येर वेद येर येर ok ok येर वेश येर 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


